महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत 
लोकसेवा नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी प्रसिध्द 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१२/कामगार-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ३२ 
दिनांक : १६ जुले, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१५/प्र.क्र. १२/कामगार ९ 
दिनांक २४ जुले, २०१५. 
२) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१२/कामगार ९, 
दि.२९/०६/२०१६. 
३) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.३९/कामगार ९ 
दिनांक २८ एप्रिल, २०१७. 
४) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.६६/कामगार ९, 
दि.२०/०६/२०१७. 
५) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.१०४/कामगार ९, 
दि.११/१२/२०१८. 
६) शासन शुद्धीपत्रक उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१२/ कामगार ९ 
दिनांक ११ मार्च, २०१९. 
७) कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक काआ/३18$/काल 
मर्यादेबाबत/२०२४/१९८, दिनांक ११ मार्च, २०२४. 


उपरोक्त संदर्भातील अ.क्र. १ ते ५ येथील शासन निर्णय व अ.क्र. ६ येथील शासन शुध्दीपत्रकाच्या 
“परिशिष्ट” मध्ये लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा नमूद करण्यात आली आहे. सदर नियत 
कालमर्यादा ही “शासकीय सुट्टीचे दिवस वगळून” गणण्यात येईल, असे विहित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१६१२३५१८२६१० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SWAPNIL YASHWANTRAO 
KAPADNIS 


(vain कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
Wa: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण २०१५/प्र.क्र.१२/कामगार-९ 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, बाष्पके संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व प्रादेशिक कार्यालये, कामगार आयुक्‍तालय/औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय/बाष्पके 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य. 

१०. अध्यक्ष तथा विकास आयुक्त, मैत्री कक्ष, मुंबई. 

११. सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती. 


eon ७ © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


